महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब [शिक्षण 
सक्षमीकरण शाखा) या संवर्गातील अधिव्याख्याता 
या पदावरील २८ अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पकास-२४२१/प्र.क्र.८७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक ०४.०८.२०१७ 
२. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, दिनांक २३.०२.२०१८ 
३. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, दिनांक ०२.०५.२०१८ 
४. आयुक्‍त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आस्था-आअ/टे.क्र.१०६/परि.काला/मशिसे/गट-अ/२०२१/ 
६५०, दिनांक ०४.०२.२०२१. 


श्रस्तावना:- 


उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ. क्र.१ ते अ.क्र.३ येथील दिनांक ०४.०८.२०१७, दिनांक २३.०२.२०१८ 
व दिनांक ०२.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सरळसेवेने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण 
सक्षमीकरण शाखा) गट-ब संवर्गात अधिव्याख्याता या पदावर २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

आयुक्त (शिक्षण) यांच्या दिनांक २४.०३.२०२१ व दिनांक ३०.०६.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण 
करणाऱ्या व शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतळा आहे :- 


शासन निर्णय : 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, उपरोक्‍त 
वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ ते अ.क्र.३ येथील दिनांक ०४.०८.२०१७, दिनांक २३.०२.२०१८ व दिनांक 
०२.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-ब 
संवर्गात अधिव्याख्याता या पदावर कार्यरत सोबतच्या प्रपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर 
रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून रकाना क्रमांक ८ 
मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७/प्रशा-२ 


२. परिविक्षाधीन पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच संबंधितांच्या 
सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०८२०१८०७५६२९२१ असा आहे. हा RA 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
DEEPAK ववा | [ete maces! 
S H E LA R ie hill OU = SCHOOL EDUCATION 


Date: 2021.08.20 17:53:26 +05'30' 


(दीपक शोलार) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
) सर्व शिक्षण संचालक 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 


AN AD 


9८ 


o~ 


प्राचार्य, सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
निवडनस्ती. 


द्‌ 


&. © 


डं 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७/प्रशा-२ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पकास-२४२१/प्र.क्र.८७/प्रशञा-२, दिनांक २० ऑगस्ट, २०२१ सोबतचे सहपत्र 


क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 


अ.क्र. | अधिकार्‍यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या | शासन सेवेत रकाना ४ मधील परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन कालावधी 
आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | समाधानकारक पूर्ण 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण । परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
दिनांक कालावधी पूर्ण अर्जित/परिवर्तीत | कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा दिनांक रजा इ. एकूण होण्याचा दिनांक चालु ठेवावयाची आहे तो 
कालावधी दिनांक. 
॥ २ ३ ॥ 0027) 4 & FO ८ 
१ श्री. चांदुरे दिपक शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ११.०८.२०१७ | 90.02.2098 निरंक १०.०८.२०१९ ११.०८.२०१९ 
दुर्गादास क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
२ श्री. नरळे चंद्रकांत शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. । ०७.०८.२०१७ | ०६.०८.२०१९ निरंक ०६.०८.२०१९ ०७.०८.२०१९ 
शामराव क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
३ श्री. सातव सतीश शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ०८.०८.२०१७ | ०७.०८.२०१९ निरंक ०७.०८.२०१९ ०८.०८.२०१९ 
सखाराम क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
४ श्री. जाधव योगेश्वर शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ०८.०८.२०१७ | ०७.०८.२०१९ निरंक ०७.०८.२०१९ ०८.०८.२०१९ 
रखमाजी क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
4 श्री. कौरे TART बापू शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ०७.०८.२०१७ | ०६.०८.२०१९ ०५ ११.०८.२०१९ १२.०८.२०१९ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७/प्रशा-२ 


क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या | शासन सेवेत रकाना ४ मधील परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन कालावधी 
आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | समाधानकारक पूर्ण 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण । परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
दिनांक कालावधी पूर्ण अर्जित/परिवर्तीत |। कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा दिनांक रजा इ. एकूण होण्याचा दिनांक चालु ठेवावयाची आहे तो 
कालावधी दिनांक. 
Ea 2 3 [Se षु ६ FW ८ 
& श्री. पडूळ नारायण शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ०८.०८.२०१७ | ०७.०८.२०१९ निरंक ०७.०८.२०१९ ०८.०८.२०१९ 
बाबासाहेब क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
७ श्री. टकले राजाराम शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ०७.०८.२०१७ ०६.०८.२०१९ निरंक ०६.०८.२०१९ ०७.०८.२०१९ 
पंढरीनाथ क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
८ श्री. पवार संदीप शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ११.०८.२०१७ १०.०८.२०१९ ३५ १४.०९.२०१९ १५.०९.२०१९ 
आप्पाराव क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
९ श्री. नाईकनवरे रामा शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ११.०८.२०१७ १०.०८.२०१९ निरंक १०.०८.२०१९ ११.०८.२०१९ 
ज्ञानोबा क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
१० श्री. दराडे श्रीहरी शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. । ०७.०८.२०१७ ०६.०८.२०१९ निरंक ०६.०८.२०१९ ०७.०८.२०१९ 
दशरथ क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
११ श्री. हंडाळ महादेव रामा | झा.शि.व He. शा.नि. | ०७.०८.२०१७ ०६.०८.२०१९ निरंक ०६.०८.२०१९ ०७.०८.२०१९ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७/प्रशा-२ 


प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या | शासन सेवेत रकाना ४ मधील परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन कालावधी 
आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | समाधानकारक पूर्ण 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण । परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
दिनांक कालावधी पूर्ण अर्जित/परिवर्तीत |। कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा दिनांक रजा इ. एकूण होण्याचा दिनांक चालु ठेवावयाची आहे तो 
कालावधी दिनांक. 
a 2 3 ae षु ६ FW ८ 
१२ श्रीमती ठाकूर रेवती शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ०८.०८.२०१७ | ०७.०८.२०१९ निरंक ०७.०८.२०१९ ०८.०८.२०१९ 
कैलास (रेवती विनायक । क्र.ससेप्र-४४१७/ 
ठाकूर) प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
१३ श्री. जाधव अनिल शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ०९.०८.२०१७ ०८.०८.२०१९ & 48.02.2098 १५.०८.२०१९ 
संतराम क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
१४ श्रीमती बोरसे कविता । झा.शि.वक्री.वि. शा.नि. | १८.०८.२०१७ १७.०८.२०१९ & 23.02.2098 २४.०८.२०१९ 
सुभाष (कविता दिनेश  । क्र.ससेप्र-४४१७/ 
चव्हाण) प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
१५ श्री. राठोड विजयसिग । झा.शि.वक्री.वि. शा.नि. | २७.०९.२०१७ २६.०९.२०१९ निरंक २६.०९.२०१९ २७.०९.२०१९ 
बाबूसिंग क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक २५.०९.२०१७ 
१६ श्रीमती देशपांडे प्रतिभा । शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | १८.०८.२०१७ १७.०८.२०१९ निरंक १७.०८.२०१९ १८.०८.२०१९ 
प्रभाकर (सुतार) क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
१७ श्री. बोडके बजरंग शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. । २४.०८.२०१७ २३.०८.२०१९ निरंक २३.०८.२०१९ २४.०८.२०१९ 
गोविंदराव क्र.ससेप्र-४४१७/ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७/प्रशा-२ 


प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या | शासन सेवेत रकाना ४ मधील परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन कालावधी 
आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | समाधानकारक पूर्ण 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण । परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
दिनांक कालावधी पूर्ण अर्जित/परिवर्तीत |। कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा दिनांक रजा इ. एकूण होण्याचा दिनांक चालु ठेवावयाची आहे तो 
कालावधी दिनांक. 
॥ २ ३ a ५ & Se ८ 
१८ | श्री. लोटके रामेश्वर शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ०१.०९.२०१७ । ३१.०८.२०१९ निरंक ३१.०८.२०१९ ०१.०९.२०१९ 
भगवान क्र-ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
१९ श्रीमती खोत सुरेखा शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ०८.०८.२०१७ | ०७.०८.२०१९ १८० प्रसुती रजा | ०४.०२.२०२० ०५.०२.२०२० 
शांकर (नम्रता चैतन्य क्र.ससेप्र-४४१७/ 
शेजाळ) प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
२० श्रीमती राठोड सुनिता । शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. | ८.०८.२०१७ ०७.०८.२०१९ निरंक ०७.०८.२०१९ ०८.०८.२०१९ 
शेषराव क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
२१ श्रीमती कुलकर्णी क्रांती | ara क्रो.वि. शा.नि. | १४.०८.२०१७ । १३.०८.२०१९ निरंक १३.०८.२०१९ १४.०८.२०१९ 
वामन (क्रांती मोहळकर) । क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
२२ श्रीमती रापतराव किरण | शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | २४.०८.२०१७ । २३.०८.२०१९ १५ ०७.०९.२०१९ ०८.०९.२०१९ 
विश्वनाथ क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
२३ श्री. ठाकूर संतोष शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ३०.०८.२०१७ । २९.०८.२०१९ निरंक २९.०८.२०१९ ३०.०८.२०१९ 
अर्जुनराव क्र.ससेप्र-४४१७/ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७/प्रशा-२ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या | शासन सेवेत रकाना ४ मधील परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन कालावधी 
आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | समाधानकारक पूर्ण 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण । परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
दिनांक कालावधी पूर्ण अर्जित/परिवर्तीत |। कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा दिनांक रजा इ. एकूण होण्याचा दिनांक चालु ठेवावयाची आहे तो 
कालावधी दिनांक. 
Ea 2 3 Sey षु ६ fF OW ८ 
२४ श्रीमती पाटील स्नेहळ | झा.शि.वक्रो.वि. शा.नि. | ०९.०८.२०१७ ०८.०८.२०१९ ०७ १५.०८.२०१९ १६.०८.२०१९ 
सुभाषराव (स्नेहल क्र.ससेप्र-४४१७/ 
विलासराव पेडणेकर) ।' प्र.क्र.४४/ Wan-2, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
२५ श्रीमती पटेल निलोफार | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. १०.०८.२०१७ ०९.०८.२०१९ निरंक ०९.०८.२०१९ १०.०८.२०१९ 
बालनसाब क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.४४/ 
प्रशा-२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
२६ श्रीमती शिदे शितल शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ०९.०८.२०१७ ०८.०८.२०१९ निरंक ०८.०८.२०१९ ०९.०८.२०१९ 
सुभाषराव (श्रीमती क्र.ससेप्र-४४१७/ 
शितल राजाराम टकले) ' प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
२७ श्री. दौड संतोष नवनाथ | झा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. | ०६.०३.२०१८ ०५.०३.२०२० निरंक ०५.०३.२०२० ०६.०३.२०२० 
क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, 
दिनांक २३.०२.२०१८ 
२८ श्री. टोणे रामदास शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. । ०४.०५.२०१८ ०३.०५.२०२० निरंक ०३.०५.२०२० ०४.०५.२०२० 
भिमराव क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.२४०/ प्रशञा-२, 
दिनांक ०२.०५.२०१८ 
Digitally signe DEEPAK VIJAY SHELAR 
DEEPAK VIJAY ON c= BEEPAK UAT SHELAR CoS 
SHELAR Date: 2021.08.20 17:5369 +0590 पप 
(दीपक te) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


